राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील गट-अ/ब 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची वयाच्या ५०/५५ वर्षापलिकडे 
पात्रापात्रता तपासण्यासाठी विभागीय पुनर्विलोकन 
समितीची स्थापना करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-१०१४/प्र.क्र.२६९/राउशु-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
तारीख: 3 जानेवारी, २०१५ 
वाचा 


१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरसी-१०८५/१०२९/४३/१५, दि.१२.०५.१९८६. 
2) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरसी-१०९२/प्र.क्र.२०/९२/१५, दि.१८.१०.१९९३. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम, १९८२ च्या नियम १० (४) व ६५ मधील तरतूदीनुसार 
सार्वजनिक हितास्तव अकार्यक्षम/संशयास्पद सचोटीच्या राज्य शासकीय अधिकाऱ्यांना शासन सेवेतून मुदतपूर्व 
सेवानिवृत्त करण्याचे अधिकार नियुक्ती weer आहेत. त्यादृष्टीने सामान्य प्रशासन विभागाने 
दि.१२.०५.१९८६ च्या परिपत्रकानुसार शासकीय अधिकाऱ्यांची सेवेत राहण्याची पात्रापात्रता अजमाविण्याचे 
निकष विहित केले आहेत. शासनाच्या या पुनर्विलोकनविषयक धोरणानुसार मंत्रालयीन विभागांच्या 
नियंत्रणाखालील पुनर्विलोकनास पात्र होणाऱ्या वर्ग १ व वर्ग २ च्या राजपत्रित अधिकाऱ्यांची वयाच्या ५०/५५ 
वर्षापलिकडे किंवा अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षांची सेवा झाल्यावर सेवेत पुढे चाळू राहाण्याची पात्रापात्रता 
अजमाविण्याद्ृष्टीने पुनर्विलोकन करुन शिफारस करण्यासाठी सर्व मंत्रालयीन विभागांनी संबंधित सचिवांच्या 
मान्यतेने विभागीय पुनिर्विळोकन समित्यांची स्थापना करण्याच्या सूचना सामान्य प्रशासन विभागाने 
दि.१८.१०.१९९३ च्या परिपत्रकान्वये दिल्या आहेत. त्यानुषंगाने राज्य उत्पादन Bou विभागातील 
अधिकाऱ्यांसाठी अशी समिती गठीत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. यासंदर्भात पुढीलप्रमाणे निर्णय 


घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय 
राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील पुनर्विळोकनास पात्र होणाऱ्या गट-अ व ब संवर्गातील राजपत्रित 


अधिकाऱ्यांची वयाच्या ५०/५५ वर्षापलिकडे किंवा अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षांची सेवा झाल्यावर सेवेत पुढे चालू 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-१०१४/प्र.क्र.२६९/राउशु-१ 


राहाण्याची पात्रापात्रता अजमाविण्याच्या दृष्टीने पुनर्विळोकन करुन शिफारस करण्यासाठी खालीलप्रमाणे 


पुनर्विलोकन समिती स्थापन करण्यात येत आहे. 


तु. आणर मुख्य संचिव/प्रधान सचिव (राती ---------------------- अध्यक्ष 

२) सहेसचिव/जपराचिव रोवता सदस्य 

3) सहसचिव/उपसचिव (आस्थापना/गृह विभाग)--------- ------- --- सदस्य 

४ & अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (राउशु-१)------------------------- सदस्य सचिव 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ४/७/५/.॥8॥0व/8590॥9.9०५.॥) या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०१०३१७२९३८७०२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ankush 
Shamrao Gharge 

A al k U S h DN: CN = Ankush Shamrao 
Gharge, C = IN, S = 
MAHARASHTRA, O = 

Shamrao ४? 
MAHARASHTRA, OU = 
HOME 


G h a rg e ge 5.01.03 17:50:00 
(अं. शा. घार्गे) 


सह सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रती, 
आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
सर्व विभागीय उपआयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, नाशिक 
सर्व अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क. 
निवडनस्ती,राउशु-१. 

प्रत, 


मा. मंत्री (राउशु), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अपपर मुख्य सचिव (राउशु) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
सहसचिव (आस्थापना), गृह विभाग, जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


